विभागीय आयुक्त यांच्या अधिनस्त असलेल्या सहायक मागासवर्ग 
आयुक्त कार्यालयांना नवीन वाहने मंजूर करणे व सहायक 
मागासवर्ग आयुक्‍त कार्यालय नाशिक व अमरावती या 
कार्यालयांसाठी २ वाहनचालकाची काल्पनिक पदे निर्माण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीसीसी -२०१२/ प्र. क्र. ६९७/१६-ब 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ सप्टेंबर, २०१८. 

प्रस्तावना :- 

शासकीय/निमशासकीय सेवेत मागासवर्गीयांसाठी विहित केलेल्या आरक्षणाबाबतच्या विविध 
शासकीय आदेझांची /नियमांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होते किंवा कसे हे तपासण्यासाठी तसेच 
वर्ग-३ व वर्ग-४ च्या कर्मचा-यांच्या सेवाविषयक गा-हाण्यांच्या संदर्भातील तक्रारीची दखल घेण्यासाठी 
सहाय्यक आयुक्‍त मागासवर्ग कक्ष यांना महिन्यातून किमान १५ दिवस फिरती दौरा करावा लागतो ही 
बाब लक्षात घेता, विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयातील मागासवर्ग कक्षास वाहने पुरविण्याचा प्रस्ताव 
तसेच सहाय्यक आयुक्‍त मागासवर्ग कक्ष,नाशिक व अमरावती या कार्यालयांसाठी २ वाहन चालकांची 
पदे बाहय यंत्रणेद्ठारे भरण्याकरीता काल्पनिक पदे नव्याने निर्माण करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये विभागीय आयुक्‍्त,कोकण,औरंगाबाद,नाशिक,अमरावती,नागपूर,पुणे 
यांच्या अधिनस्त असलेल्या सहायक मागासवर्ग आयुक्‍त कार्यालयांना संबंधित सहाय्यक आयुक्‍त 
मागासवर्ग कक्ष यांच्या वापरासाठी प्रत्येकी एक या प्रमाणे ६ वाहने अनुज्ञेय ठरवून खरेदी करण्यास राज्य 
वाहन आढावा समितीने मान्यता दर्शविली आहे. त्यास अनुसरुन सदर वाहन खरेदीसाठी खाली 
दर्शविलेल्या तपशिलानुसार येणा-या रु.३६,००,०००/- (रु. छत्तीस लक्ष फक्त) इतक्या खर्चास तसेच 
सहाय्यक आयुक्‍त मागासवर्ग कक्ष RTH व अमरावती या कार्यालयांसाठी २ वाहन चालकांची 
काल्पनिक पदे निर्माण करण्यास व त्यांच्या मानधनापोटी येणा-या रु.३,२०,०००/-(रु.तीन लक्ष वीस 
हजार फक्त) इतक्या खर्चास शासनाची मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


२. ६ वाहने खरेदी करण्यासाठी तसेच २ वाहन चालकाच्या मानधनासाठी येणा-या आर्थिक वर्षात 
होणा-या खर्चाचा तपशिल :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी -2092/ प्र. क्र. ६९७/१६-ब 


कार्यालयाचे नाव नविन खरेदी | नव्याने निर्माण | वाहनाची किंमत , | इंधन व | वाहन 
करावयाच्या करावयाची वाहन | विक्रीकर ,वाहतुक | देखभाल खर्च | चालकाच्या 
वाहनाची संख्या | चालकाची पदे खर्च एकूण खर्च मानधनाचा खर्च 

सहायक विभागीय आयुक्‍त , (.. शिका ६,००,०००/- ८५,०००/- ro 

मागासवर्ग कक्ष नवी मुंबई, 

सहायक विभागीय आयुक्त , शिका शिंगं ६,००,०००/- ८५,०००/- aa 

मागासवर्ग कक्ष नागपूर, 

सहायक विभागीय आयुक्त , शिका Pe §,00,000/- ८५,०००/- "गां 

मागासवर्ग कक्ष पुणे 

सहायक विभागीय आयुक्‍त शि शिंग ६,००,०००/- ८५,०००/- Eo] 

मागासवर्ग कक्ष औरंगाबाद विभाग 

सहायक विभागीय आयुक्त , (| 4 §,00,000/- ८५,०००/- १,६०,०००/- 

मागासवर्ग कक्ष अमरावती 

सहायक विभागीय आयुक्त , — — §,00,000/- ८५,०००/- १,६०,०००/- 

मागासवर्ग कक्ष नाशिक, 

एकूण ६ Q 3§,00,000/- ५,१०,०००/- ३,२०,०००/- 


३. नवीन वाहनांची खरेदी विभागीय आयुक्‍त,कोकण,औरंगाबाद,नाशिक,अमरावती,नागपूर,पुणे 
यांच्या अधिनस्त असलेल्या संबंधित सहायक आयुक्‍त मागासवर्ग कक्ष यांनी मंजूर आर्थिक तरतुदीच्या 
मर्यादेत विहित कार्यपध्दतीनुसार करावी. 


४. २ वाहन चालकांची पदे बाहयस््रोताद्वारे भरण्याबाबत सहायक आयुक्‍त मागासवर्ग कक्ष,नाशिक 
व अमरावती यांनी विहित कार्यपध्दतीनुसार तातडीने करावी. 


ष्‌. सदर बाबींवरील होणारा खर्च खाली दर्डाविलेल्या लेखा शिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन 
२०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


अ) वाहन खरेदी :-लेखाशिर्ष मागणी क्र.ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष “२०७० इतर प्रशासनिक सेवा - 
८०० इतर खर्च(००) (03) -विभागीय आयुक्तांची कार्यालये, मागासवर्ग कक्ष (२०७० ०५८०) 
(१३)- कार्यालयीन खर्च 

ब) वाहन चालकाचे मानधन:- मागणी क्र.ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष “२०७० इतर प्रशासनिक 
सेवा -८०० इतर खर्च(००) (03) -विभागीय आयुक्तांची कार्यालये, मागासवर्ग कक्ष (२०७० 
०५८०) (१३)- कार्यालयीन खर्च 

क) वाहन इंधन व देखभाल खर्च:-मागणी क्र.ए-४, मुख्य लेखाशिर्ष “२०७० इतर प्रशासनिक 

सेवा -८०० इतर खर्च(००) (०३) विभागीय आयुक्तांची कार्यालये, मागासवर्ग कक्ष (२०७० 
०५८० )-२४ पेट्रोळ, वंगण व डिझेल 


६. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाच्या विनियम कार्यासनाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्र. २७९/२०१८ दि. २९.५.२०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी -2092/ प्र. क्र. ६९७/१६-ब 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०९०११२०२१९२७०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Tikaram Waman 


Karpate ss meena 
(टि.वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई-३२. 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई-३२. 
५. सर्व मा. विधानसभा सदस्य/मा.विधानपरिषद सदस्य/मा.संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 
६. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-३५. 
७. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य. 
१०.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग. 
११.प्रधान सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय(विधानसभा), मुंबई. 
१२. सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवाळय(विधानपरिषद), मुंबई. 
१३.सर्व विभागीय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य. 
१४. सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
१५. सर्व सहायक आयुक्‍त (मागासवर्ग कक्ष), महाराष्ट्र राज्य. 
१६. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुळ शाखा, मुंबई. 
१७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई. 
१८. प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उपलोकायुक्‍्त यांचे कार्यालय, मुंबई. 
१९. प्रबंधक,महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई,नागपूर,औरंगाबाद. 
२०. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य. 
२१.सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
२२.सचिव,राज्य निवडणूक आयोग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२३.सचिव,राज्य माहिती आयोग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२४. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त. 
२५.राज्यातील सर्व महामंडळे आणि उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीसीसी -2092/ प्र. क्र. ६९७/१६-ब 


२६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२७.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका. 

२८.संचाळक, समाजकल्याण, पुणे. 

२९.आयुकक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

३०.संचालक, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

३१.संचालक, सेवायोजन, मुंबई. 

३२.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

३३.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर. 

३४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

३६.सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांच्या अधिपत्त्याखालील सर्व विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांना सदर शासन निर्णयाची प्रत, त्यांच्या स्तरावरुन स्वतंत्रपणे पाठवून 
कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. 

३७.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन मुंबई. (५ प्रती) 

३८.सर्व मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये,महाराष्ट्र राज्य. 

३९.निवड नस्ती, कार्यासन १६-ब. 


KKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


